जिल्हा व सत्र न्यायालय,कोल्हापूर 
यांच्या आस्थापनेवरील अस्थायी पदे पुढे 
चालू ठेवण्यास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : अस्थायी ०२२२/प्र.क्र.३२/कार्यासन ११ 
पाचवा मजला, मुख्य इमारत, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ८ सप्टेंबर, २०२२. 
पहा: 
१. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.असंक १००१/प्र.क्र.२९/२००१, वित्तीय सुधारणा, दि.१०.९.२००१. 
२. शासन निर्णय विधि व न्याय विभाग क्र. अस्थायी ०२२२/प्र.क्र.३२/कार्यासन ११, दि.०९.०३.२०२२. 
३. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१८.०८.२०२२. 
४ . जिल्हा व सत्र न्यायालय,कोल्हापूर यांचे पत्र जा.क्र.(प्रशासन)/५५०५/२०२२,दि.०१.०७.२०२२. 
प्रस्तावना : 
जिल्हा व सत्र न्यायालय, कोल्हापूर यांच्या आस्थापनेवरील २६९ अस्थायी पदांना संदर्भ 
क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये दि.०१.०३.२०२२ ते दि. ३०.०८.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात 
आली होती. 
जिल्हा व सत्र न्यायालय, कोल्हापूर यांनी दि. ०१.०७.२०२२ पत्रान्वये त्यांच्या 
आस्थापनेवरील ०७ अस्थायी पदे कमी झालेली असल्याने त्यांच्या आस्थापनेवरील एकूण २६२ 
अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. 
संदर्भाधीन अ.क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या 
आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच, यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण 
करण्यात आलेल्या परंतु, ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, अशा अस्तित्वात 
असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२२ ते दि. २८.०२.२०२३ या कालावधीसाठी मुदतवाढ 
देण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आळे आहेत. त्यानुषंगाने जिल्हा व सत्र न्यायालय, कोल्हापूर 
यांच्या आस्थापनेवरील २६२ अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 

जिल्हा व सत्र न्यायालय, कोल्हापूरच्या आस्थापनेवरील पुढील तक्‍यात नमूद केलेली २६२ 
अस्थायी पदे दि.०१.०९.२०२२ ते दि. २८.०२.२०२३ या कालावधीत पुढे चाळू ठेवण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. पदनाम अस्थायी पदांची संख्या 

चिं अधिक्षक ०२ 
२ | सहायक अधीक्षक ०९ 
३ | लघुलेखक ग्रेड-१ ०४ 
४ | लघुलेखक ग्रेड-२ ०९ 
५ | लघुलेखक ग्रेड-३ १८ 
६ | वरिष्ठ लिपीक ३१ 

कनिष्ठ लिपीक ९८ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी ०२२२/प्र.क्र.३२/कार्यासन ११ 


मुख्य बेलिफ ०४ 
शिपाई 48 

१० | पुस्तक बांधणीकार Po 
Ee वाहनचालक Po 
१२ | बेलिफ २० 
१३ «| उदवाहक Po 
१४ | पहारेकरी ०४ 
१५ | WHS Po 
एकूण पदे २६२ 


२. यासाठी होणारा खर्च “मागणी क्र.जे-१, २०१४, न्यायदान, १०५- दिवाणी व सत्र न्यायालये, (०२) 
जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, (०२)(०१) जिल्हा व सत्र न्यायाधीठा, (२०१४ ०१७२ ) (दत्तमत)( अनिवायी” या 
लेखाशिर्षांतर्गत ०१- वेतन खाली सन २०२२-२०२३ या वित्तीय वर्षातील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात 


यावा. 


3. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/ 
आपुक,दि.१८.०८.२०२२ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत 


आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०९१२११५७३२४८१२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


HEMANGI 


AJIT SHETYE 


१. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, 

२. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जिल्हा न्यायालय,कोल्हापूर, 
३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई, 

४. महालेखापाल (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई, 

५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोल्हापूर, 

६. विधि व न्याय विभाग, कार्या-२०/२३, मंत्रालय, मुंबई, 

७. वित्त विभाग, व्यय ५/आ.पु.कक्ष/अर्थसंकल्प ११, मंत्रालय, मुंबई, 
८. निवडनस्ती (कार्यासन ११). 


Digitally signed by HEMANGI AJIT SHETYE 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ‘LAW AND. 
JUDICIARY DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashti 
2.5.4.20=a80fef4908844f3f0e39 1754221ba7b421d28c866533441 
50a5e31030c791f4b, 

eud =A05C54A04D3293F61521D5E463E799884D63F 286, 

er=7328C41 D6A5S210C49CCE931861626D508AE4537 

D7BB43F92AC6D5796595AADBB, HEMANGI AJIT 5९१६ 
Date: 2022.09.12 12:02:14 +05'30' 


(हेमांगी sez) 
कार्यासन अधिकारी 


पृष्ठ २ पैकी २ 


